नाशिक विभागातील राज्य संरक्षित स्मारकांचे 
नियंत्रित क्षेत्र यांचे फोटोग्रामेटिक सर्वेक्षण व लिडार 
सर्वेक्षण करणेबाबतच्या ब-१ निविदेस मान्यता 
तसेच वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारके-२०२३/प्र.क्र.२८/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. स्मारके-२०२३/प्र.क्र.२८/सां.का.३, 

दिनांक १०.०३.२०२३. 

२) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 

क्र.स्मारके/२०२३/३१७८, दिनांक ०१.१२.२०२३. 

प्रस्तावना :- 
नाशिक विभागातील राज्य संरक्षित स्मारकांचे नियंत्रित क्षेत्र यांचे फोटोग्रामेटिक 

सर्वेक्षण व लिडार सर्वेक्षण करणेबाबतच्या कामाच्या रु.७,०७,२३,५९७/- इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर 
कामाची निविदा कार्यवाही पूर्ण करुन न्यूनतम निविदेचा प्रस्ताव तसेच वित्तीय मान्यतेचा प्रस्ताव 
संचालकांनी संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्राव्दारे शासन मान्यतेस सादर केला आहे. सदर प्रस्तावानुसार 
निविदाकाराची 4.04% कमी दराची निविदा आहे त्यामुळे या कामाच्या दायित्वात घट होत आहे. सबब, 
सदर न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास तसेच मार्च, २०२४ पर्यंत या कामावर खर्च होऊ शकणाऱ्या 
रु.३,००,००,०००/- इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये नाशिक विभागातील राज्य संरक्षित स्मारकांचे नियंत्रित क्षेत्र यांचे 
फोटोग्रामेटिक सर्वेक्षण व लिडार सर्वेक्षण करणेबाबतच्या कामाकरिताच्या Garuda UAN Soft 
Solution Pvt. Ltd यांच्या ५.०५% कमी दराच्या न्यूनतम निविदेस तसेच मार्च, २०२४ पर्यंत या 
कामावर खर्च होऊ शकणाऱ्या रु.३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी मात्र) इतक्या रकमेस 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


निविदाकाराचे नाव Garuda UAN Soft Solution Pvt. Ltd 

अंदाजपत्रकीय रक्कम |रु.७,०७,२३,५९७/- 

रुपये 

संचालनालयाचा रु.५,६५,७८,८७८/- 

अंदाजित प्रकल्प खर्च 

निविदाकाराचा अंदाजित | रु.५,३७,२१,६४५/- 

प्रकल्प खर्च 

अभिप्राय Garuda UAN Soft Solution Pvt. Ltd यांची निविदा 4.00% कमी 
दराची निविदा आहे. दरवाटाघटी नंतर 4.04% कमी दराने काम 
करण्यास सहमती दर्डावळी आह. सदर निविदा प्रथम क्रमांकाची (_-१) 
निविदा आहे. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२३/प्र.क्र.२८/सां.का.३ 


०२. सदर ऐतिहासिक राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन व दुरुस्तीची कामे ही विशिष्ट प्रकारची असून 


सदर कामे WATS संकेतानुसार करणे आवश्‍यक आहे. हे काम करण्यासाठी संचालक, पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सादर केलेल्या न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ चा भाग पहिला उपविभाग ५ मधील अ.क्र.६ महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना असलेल्या 
अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 
०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर काम हे पुरातत्वीय निकषानुसार/मानकानुसार 
पूर्ण होईल हे पाहण्याची जबाबदारी संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय व संबंधित 
संवर्धन वास्तुविशारद यांची असेल. 
०४. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेड्डी -२ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, २२०५ कला 
व संस्कृति (००) १०३, पुरातत्वशास्त्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्टया महत्वाचे 
किल्ले आणि धार्मिक स्थळे यांची जपणूक व संरक्षण (कार्यक्रम), (२२०५ १३०२) २७ लहान बांधकामे या 
लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 
०५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग पाच मधील 
अनुक्रमांक २ मधील परिच्छेद क्र. २ मधील नियम क्रमांक १३४ नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक 
क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
OG. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११५१७१०४९५९२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND CULTURAL 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666d24483 


8270, postalCode=400032, st=Maharashtt 


er ber=BAF9D9317025580944685E047B9C52D64C532684054F19E1FO2C3 
74B78E1773F, NANDA MARUTI RAUT 


Date: 2024.01.15 17:09:58 +05'30 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नाशिक. 
६. महाळलेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती, सां.का.३. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


